मा.मंत्री (आदिवासी विकास) व 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) 
यांच्यामधील शासकीय कामाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२१. 


शासन [नणंय निर्णय :- 

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद-१६६ खाली तयार केलेल्या नियमातील नियम क्रमांक-१५ 
अन्वये शासनाच्या कार्यनियमावली संबंधी दिलेल्या सूचनांतील क्रमांक-४ च्या सूचनेमधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने व यापूर्वीचे यासंदर्भातील आदेश अधिक्रमित करुन मा.मंत्री (आदिवासी विकास) व 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांच्यामधील कामकाजाचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


१) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेली प्रकरणे अंतिम 
निर्णयासाठी मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर करण्यात यावीत. 

२) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद केलेली प्रकरणे अंतिम 
निर्णयासाठी मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर करण्यात यावीत. 

३) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेली प्रकरणे मा.राज्यमंत्री 
(आदिवासी विकास) यांच्यामार्फत मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर करण्यात येतील. 

४) परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद केलेल्या विषयाअंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांपैकी ज्या बाबतीत धोरण 
विषयक निर्णय आवश्‍यक असतील अथवा प्रचलित धारेणात बदल करणे आवश्‍यक असेल अजी 
प्रकरणे अंतिम निर्णयासाठी मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर करावीत. 

५) विधीमंडळ कामकाज विषयक प्रकरणे मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांच्यामार्फत मा.मंत्री 
(आदिवासी विकास) यांना सादर करण्यात यावीत. 

६) याखेरीज मा.मंत्री (आदिवासी विकास) व मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) वेळोवेळी इच्छा 
प्रदर्शित करतील किंवा सूचना देतील त्यानुसार ती ती प्रकरणे, प्रस्ताव किंवा आवश्‍यक माहिती 
त्यांना सादर करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५१३०२५९३८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAVIT BHAURAO : ail 
RAGHUNATH ms 
(भा. र. गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


०७८ “८७० A) CO 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 


५. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मुंबई 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती (कार्यासन 9). 


one SG © 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 


(शासन निर्णय क्र.आस्था २०२०/प्र.क्र.9६/का.१, दिनांक 92.08.2029 आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई सोबतचे) 


परिशिष्ट “अ 


मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर करावयाची प्रकरणे 


१. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या 
एकाधिकार खरेदी व्यवहारात नवीन वस्तुंचा समावेश करणे किंवा चाळू खरेदी 
व्यवहारापैकी वस्तू कमी करणे. 

२. महाराष्ट्र जनजाती आर्थिक सुधारणा कायदा, १९७६ च्या अंमलबजावणी संदर्भात 
आदिवासी विकास महामंडळाकडे नविन जबाबदारी सोपविणे. 

३. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या 
नेमणूका, पदोन्नत्या व बदल्या इत्यादी व महामंडळाच्या महत्वाच्या आस्थापनाविषयक 
बाबी. 

४. शाबरी आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका, पदोन्नत्या व 
बदल्या इत्यादी व महामंडळाच्या महत्वाच्या आस्थापनाविषयक बाबी. 

५. खावटी कर्ज विषयक महत्वाच्या बाबी. 

६. आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्प/नियतव्यय ठरविणे, नियोजन व वितरण व 
अनुषंगिक सर्व बाबी. 

७. आश्रमशाळा विषयक अपिले/बंद पडलेल्या आश्रमशाळा विषयक अपिले/हस्तांतरणाची 
कार्यवाही. 

८. आदिवासींना पंप पुरविण्याच्या योजनेसाठी तसेच न्युक्लिअस बजेट योजनेसाठी 
नेमण्यात आलेल्या समित्यांची पुनर्रचना किंवा त्यात फेरबदल करणे. 

९. महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या वार्षिक प्रशासनिक अहवालाचे प्रारुप 
मान्यतेसाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत मा.राज्यपालांना सादर करणे. 

१०.आदिवासी सेवक पुरस्कार मंजुरीचे प्रस्ताव. 

११.झासनाच्या वर्ग-१, वर्ग-२ अधिकाऱ्यांच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणीच्या 
निर्णयाविरुध्द दाखल होणाऱ्या अपिलाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन अशा निर्णयाविरुध्द 
तक्रारी, निवेदने इत्यादींवर कार्यवाही. 

१२.जनजाती सल्लागार परिषदेशी संबंधित बाबी/बेठकीसाठी विषयसूची तसेच बैठकीच्या 
कार्यवृत्तास मंजुरी. 

१३.स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्याकरिता नविन अनुदानित आश्रमशाळांना मंजूरी तसेच 
वर्गवाढ करणे. 

१४.आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या 
कार्यक्रमात फेरबदळ/वाढ करणे. 

१५.आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (नियामक मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने) 
नियामक मंडळाची बैठक ठरविणे/विषयसूची/कार्यवृत्त मंजुरी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 


१६.आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयातील वर्ग-१ व 
वर्ग-२ मधील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या, विभागीय चौकऱ्या इत्यादी 
सर्व सेवाविषयक बाबी. 

१७.आदिवासी उपयोजना पुनर्रचनेबाबत मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक घेणे, त्यासाठी 
विषयसूची इत्यादी बाबी. 

१८. या व इतर परिशिष्टात विविक्षितपणे नमूद न करण्यात आलेल्या सर्व बाबी. 

१९.मंत्रालयीन विभाग वरील बाबींखेरीज व मा.मंत्री महोदयांनी वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांप्रमाणे माहिती व प्रकरणे सादर करील. 

२०.केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांतर्गत शासकीय वसतिगृहाचे बांधकाम शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम. 

२१.परिशिष्ट “ब” मधील विषयांवरील प्रकरणेही विभागाने मंत्री महोदयांच्या विनिर्दिष्ट 
सूचनांनुसार त्यांना सादर करावीत. 


KKKKKKKKKKKKKKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 


(शासन निर्णय क्र.आस्था २०२०/प्र.क्र.9६/का.१, दिनांक १२.०४.२०२१ आदिवासी विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई सोबतचे) 


परिशिष्ट “ब” 


मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास) यांना सादर करावयाची प्रकरणे 


. अनुसूचित क्षेत्र/माडा व मिनीमाडा क्षेत्र यात नविन गावे व क्षेत्र जोडणे किंवा वगळणे यासाठी 


केद्र सरकारकडे शिफारस करणे. 


. वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी. 
. नविन शासकीय विद्यार्थी वसतीगृहांना व वाढीव प्रवेश क्षमतेस मंजूरी देणे. 
. शासनाच्या वर्ग-३ व ४ मधील अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 


तपासणीच्या निर्णयाविरुध्द दाखल होणाऱ्या अपिलांच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन, अशा 
निर्णयाविरुध्द येणाऱ्या तक्रारी, निवेदने इत्यादी वर कार्यवाही. 


. याखेरीज मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांनी सूचना दिल्यास अथवा इच्छा व्यक्‍त 


केल्यास त्याप्रमाणे आवश्‍यक प्रकरणे/माहिती/प्रस्ताव मंत्रालयीन विभाग सादर करील. 


KKKKKKKKKKKKKKEKKKKKEKKKKKEKE 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.9६/का.१ 


(शासन निर्णय क्र.आस्था २०२०/प्र.क्र.9७६/का.१, दिनांक १२.०४.२०२१ आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई सोबतचे) 


परिशिष्ट “क 


मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांच्यामार्फत मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांना सादर 
करावयाची प्रकरणे 


परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणांपैकी पुढील प्रकरणे मा.राज्यमंत्री (आदिवासी 
विकास) यांच्या मार्फत मा.मंत्री महोदयांना सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


१. अनुसूचित जमातीचे यादीत नविन जमातींचा समावेश करणे किंवा सध्याच्या यादीतील 
जमाती वगळण्याविषयी केंद्र सरकारला शिफारस करणे. 

२. नविन शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांना मंजुरी देणे व वर्गवाढ करणे. 

३. अनुदानित आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ मंजूर करणे. 

४. अनुदानित आश्रमशाळांना कनिष्ठ महाविद्यालय मंजूर करणे. 

५. शासकीय अनुदानित आश्रमशाळांना नविन तुकडीवाढ मंजूर करणे. 

६. नविन शासकीय विद्यार्थी वसतीगृहांना व वाढीव प्रवेश क्षमतेस मंजुरी देणे. 

७. जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीसाठी विषयसूचीत मंजूरी देणे. 

८. आदिवासींच्या विकासाबाबत नविन धोरणात्मक बाबी व त्यानुषंगाने अंमळबजावणी 
विषयक प्रकरणे. 

९. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनांसाठी आदिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 
सरकारी हमी देणे. 

१०.केंद्रीय वनहक्क कायदा-२००६ अंमलबाजावणीसंबंधीच्या बाबी. 

११.केंद्रीय अर्थसहाय्याच्या विविध योजना. 

१२.केंद्राकडे पाठवावयाच्या योजनांचे प्रस्ताव. 

१३.केंद्र शासन पुरस्कृत योजना (SCA, PTG, २७५(१ स्कॉलरशिप्स) 

१४.विशोष केंद्रीय सहाय योजनेअंतर्गत व कलम २७५(१) खालील निधीचे नियोजन व केंद्र 
शासनाशी पत्रव्यवहार. 

१५.मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती 

१६.एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्हियळल स्कूल (EMRS) चे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करणे. 

१७.मा.मंत्री महोदयांकडून सूचना देण्यात येतील त्यानुसार विविक्षित प्रकरणे. 

१८. आश्रमशाळा व्यवस्थापन सुधारणा, तक्रारी, अपिले इत्यादी व आश्रमशाळा 

कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनाविषयक व सेवा विषयक बाबी. 

१९.अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी वसतीगृहात विशेष बाब म्हणून प्रवेशा देणे. 

२०.कौडल्य विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 

२१.आश्रमझाळा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी. 

२२. विधानमंडळाशी संबंधित बाबी 


KKKKKKKKKKKKKEKRKKRKKEKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


